महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व 
विशेषज्ञ या संवर्गात”; अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०११ रोजीची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता 
सूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२०१९/प्र.क्र.५१/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७४०० ००१ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ - 

१) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२०१९/प्र.क्र.५१/सेवा-२ ,दि.०५.०३.२०२१. 

२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.६६/सेवा-२ ,दि.१७.०२.२०२२. 
शासन शुद्धीपत्रक - 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा ated चिकित्सक संवर्ग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

संवर्ग व विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०११ रोजीची अंतिम सामाईक ज्येष्ठता सूची संदर्भीय 
दि.०५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकाअन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर सामाईक ज्येष्ठता सूचीमध्ये, 
संदर्भीय दि.१७.०२.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठता सूचीच्या आधारे, डॉ. सुनिल पुरूषोत्तम भामरे यांची ज्येष्ठता, डॉ. उज्वला केदारे (अ.क्र.२६) 
यांच्यानंतर व डॉ. वैशाली खेडीकर (अ.क्र.२७) यांच्याआधी “अनुक्रमांक २६-अ” येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 
2 सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०३१४१२०९४३०६१७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Chandrakant Haridas Wade 
C h k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Justice & 
१ a Nn fa a Nn Special Assist Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1 080ebd81893480c90bedd57685e 
alce3af533f64bce, 


Haridas Wade = जायका 
(चंद्रकांत ह. वडे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
GASH, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सर्व अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 


Cc “७० A  -5 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२०१९/प्र.क्र.५१/सेवा-२, दि.१४.०३.२०२२ 
५. सर्व सहसंचालक, आरोग्य सेवा 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
७. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सवी 
८. मा. मंत्री (सा.आ.) / मा. राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
११. निवडनस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


